मोटार वाहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी पदावर पदोन्नती व पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 


शासन आदेडा क्रमांक : एमव्हीडी-०७१४/प्र.क्र.२२४/परि-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१५. 


वाचा :- सा.प्र.वि. पत्र क्रमांक बीसीसी-२००१/१८८७/प्र.क्र.६४/०१/१६-ब, दि.०१/०४/२००८ 
छासन आदेठा :- 


मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील खालील अधिका- 


यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील ( वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८००-ग्रेड पे 


४८००) रिक्‍त पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना रकाना 


५ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्डाविण्यात आलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग वाटप करण्यात पदोन्नतीनंतर 
आलेला महसूली | पदस्थापनेचे ठिकाण 
विभागीय संवर्ग 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ | श्री. एस.डी. भोर खुला औरंगाबाद  ।प्रा.प.का, लातुर 
२ श्री. व्ही.एल. काठोळे खुला अमरावती प्रा.प.का, अमरावती 
३ ।श्रीमती ए. एस. गायकवाड खुला अमरावती  । उप प्रा.प.का, वाशिम 
४ श्री. ए.जी. पवार भ.ज. (बो औरंगाबाद उप प्रा.प.का, हिगोली 
4 श्री.आर.एम. बेलसरे अ.जा. नागपूर प्रा.प.का, नागपुर (ग्रा) 
२. सदर अधिका-यांची तदर्थ पदोन्नती असल्याने सेवा जेष्ठतेकरिता ग्राह्य धरली जाणार नाही. 


४. 


सदरची पदोन्नती मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. ८४५२/२००४ मधील अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती ११ महिन्यांकरिता देण्यात येत असून त्यानंतर सदर पदोन्नती चाळू ठेवावयाची 


असल्यास ११ महिन्याच्या काळावधीनंतर त्या-त्या वेळी खंड देण्यात येईल. 


सदर अधिका-यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना, Hegel विभाग वाटप नियमावलीसंदर्भात 


सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८/०४/२०१५ व १६/०७/२०१५ मधील तरतुदीनुसार 


करण्यात आली आहे. 


शासन Beat क्रमांकः एमव्हीडी-०७१४/प्र.क्र.२२४/परि-४ 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 


पदोन्नतीवरील अधिका-यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांच्या सल्ल्याने अन्य 


अधिका-याकडे सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 


स्विकारावा. 


सदर पदोन्नतीनंतर संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची र॒जा मंजूर होणार नाही. 


सदर आदेशा प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू 


झाल्याचा दिनांक परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना कळवावा. 


सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥8॥/89॥1॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०८२६१३३४५४४०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
igitally signed by Prakash K Sabale 
> fa ka S h K oa peat ts a ° 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Sa ba | e cn=Prakash K Sabale 


Date: 2015.08.26 16:04:05 +05'30' 


(प्रकाश साबळे) 
शासनाचे उप सचिव 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय. 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सर्व संबंधित सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
८) निवडनस्ती-परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


